सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/झाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, 2023 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझ्ञा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या- 
१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/कार्या- 
१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, 
दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा- 
२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचा क्र.शिक्षण नानिझा- 
२०२२/प्र.क्र.३१/का.१३(२)/४२१८, दि.२८.०७.२०२३ चा प्रस्ताव. 
६) शासन पत्र क्रमांक नानिा-११२३/प्र.क्र.५९/कार्या-१२, दिनांक २.०८.२०२३ अन्वये 
निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शौक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- 
१८ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेशा 
देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता शाळेमध्ये उपलब्ध 
शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ 
क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


2. 


नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चालू शैक्षणिक वर्ष सन 


२०२३-२४ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 


करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०२.०८.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 


कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार 
गुणांकन करण्यात येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२३-२४ करीता कायम ठेवण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


वडेल, ता. माळेगाव, जि. नाशिक 


a प्रकल्प 
व कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 
ब्रम्हाव्हळी पब्लिक स्कूल व ज्युनियर 
नागद नाशिक ग्रामीण शिक्षण प्रसारक कात आला १ ae i 
ह नाशिक |. निक eae ee र , ता. श्वर, जि. 
मंडळ, , जि. नाशिक नाव 
नाशिक 
एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक 
बाढ जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी, स्कुल : बाभुळगाव : व तां 
२ | नाशिक गवा Re ce : , ता. , जि. 
ता. , जि. नाशिक १. की 
नाशिक (एस.एस.सी.) 
सेंट्रल हिंदू मिलिटरी wearer बाज 
नाशिक भोसला मिलिटरी बॉईज स्कूल, नाशिक 
र सोसायटी, जि. नाशिक ईज स्कू 
सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेडान 
४ | नाशिक % % ae ce भोसला मिलिटरी गर्ल्स स्कूल, नाशिक 
सोसायटी, जि. नाशिक 
विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम कान हा 
नार ee Aaa आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम गुरुकुल, 
५ | नाशिक , ता. >| agua, ता. गवली fe Te 
नत्र AGI , जि. नाशिक 
जि. अहमदनगर 
आर.पी. गोडगे पाटील ग्रामीण 
हया बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक संस्था, | आर.पी. गोडगे पाटील इंग्लिश मिडीयम 
चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर, जि. | स्कूल, वावी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
अहमदनगर 
were | a वेष्णवी एज्युकेडान अन्ड | शताब्दी shor मिडीयम स्कूल, 
७ | नाशिक गत सत्या आग र व य 
वेलफेअर ट्रस्ट, कल ,ता. , जि. नाशिक 
के. तुळशीराम सखाराम हिरे शिक्षण गवरे शाळा 
ee किक g aa aad जयहिंद shor मिडीयम स्कूल, 
८ | कळवण 1, दाभाडी, ता. ॥ ह त ता वि 
द दाभाडी, ता. , जि. नाशिक 
जि. 
कया कसमादे परिसर विकास मंडळ, | डा. डी. एस. आहेर पब्लिक स्कूल, 
विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक वेठवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक 
ज्ञानदा शौक्षणिक सामाजिक संस्था, स्वामी विवकांनद स्कूल फार एक्सलंस, 
a कळवण 


अंजग, ता. मालेगाव, जि. नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, 


एस. ए. मिशन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 


भै q| नंदुरबार | नंदूरबार, जि. नंदूरबार र 
8 % % शहादा, जि. नंदूरबार 
१२ | नंदुरबार सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, | एस. ए. Par इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
$ नंदूरबार, जि. नंदूरबार तळोदा रोड, नंदुरबार 
sqvare आदिवासी देवमोगरा एज्युकेशन | के. डी. गावीत निवासी इंग्रजी माध्यमाची 
१३ | नंदुरबार pret नंदुरबार ace नंदुरबार 
सोसायटी, , ता. जि. नंदुरबार | शाळा, पथराई, ता. जि. नंदुरबार 
विद्यासहयोग बहुउद्देशिय संस्था, a 
नंदुरबार E : विद्या गौरव प्रा. इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
q8 | तळोदा | तळोदा, जि. नंदुरबार क टका नंदुरबार 
, तळोदा, जि. नंदुरबार 
ay | हस्ती पब्लिक स्कूल, दोंडाईचा, ता. | हस्ती पब्लिक स्कूल, दोंडाईचा, ता. 
र ड़ शिंदखेडा, जि. धुळे शिंदखेडा, जि. धुळे 
श्री. ह. भ. प. शांकरबुवा चौधरी दसत 
धुळे क पात्या 3 सुरुची प्रायमरी short मिडीयम स्कूल, 
१६ धुळे शौ , चिमठाणे, ता. fares, तिथे 
ह्रिदखेडा, जि. धुळे चिमठाणे, ता. , जि. धुळे 
, जि. धुळे 
व धुळे TORE रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ | सदाशिवशीठ आर बाविस्कर Sera 
$ टेक्नॉलॉजी, शिरपूर, जि. धुळे स्कूल, दहिवद, ता. शिरपूर, जि. धुळे 
7 धुळे श्री. स्वामी स्वयंसेवाभावी संस्था, | सरस्वती shor मिडीयम स्कूल, 
$ गणेशपुर, ता. साक्री, जि. धुळे गणेशपुर, ता. साक्री, जि. धुळे 
स्व. दगडाबाई adres बियाणी, 
— Siva Sa भुसावळ बियाणी पब्लिक स्कूल, जामनेर रोड, 
१९। यावल | 3 विकास मंडळ, >| erase, वासात जळा 
ae , ता. , जि. जळगाव 
जि. जळगाव 
महात्मा फुले सामाजिक व शैक्षणिक — 
spo यात 0: या सग हॅरिसन पब्लिक स्कूल, चाळीसगाव, जि. 
२० | यावळ | विकास मंडळ, , जि. ae 
aes जळगाव 
जळगाव 
तत धि तव तळावे लिटल हार्ट इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
29| was ।अमरसंस्था , जि. जळगाव ण यां 
वेले, ता. , जि. जळगाव 
गोंड चॅरीटेबल इंग्लिश मिडीयम निवासी पब्लिक स्कूल, 
eles गोंड स्मिथ चॅरीटेबल ट्रस्ट किनगाव, ie pa eee sas ह 
22) यावल पाव eae किनगाव डोणगाव रोड, ता. , fer. 
ता. , जि. जळगाव पच 
जळगाव 
oa सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ | आयडियल इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
२३ | यावल व eee ळा च्या 
,ता. , जि. जळगाव , जि. जळगाव 
ला एन.एफ.ई.मिठान इंडिया, fer | मिमोसा इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चोपडा, 
२४ | यावल य तदा गात तोष त ति 
हाऊस, , जि. जळगाव ता. , जि. जळगाव 
ओंकारेश्वर बहुउद्देशिय संस्था लिटील व्हली प्री प्रायमरी व बालविश्व 
aie ओंकारेश्वर बहुउद्देशिय : ees, कातोदा eee 
244) यावल een cee प्रायमरी i , ता. : 
विटनेर, ता. , जि. जळगाव ली 
जि. जळगाव 
सत्यशोधक महात्मा फुले शिक्षण सुरेशचंद्र बी. संघवी इंटरनॅशनल स्कूल 
यावल | संस्था, मालपूर eae सुरेशचंद्र बी. संघवी ल , 
२६ | यावल | ता , लि; 


धुळे 


उत्राण, ता. WSIS, जि. जळगाव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


२७ 


यावल 


प्रकाशचंद्र जैन बहूउद्देशिय संस्था, 
ता. जामनेर, जि. जळगाव 


जैन इंटरनेशनल स्कूल, पळासखेडा, ता. 
जामनेर, जि. जळगाव 


२८ 


राजूर 


अमृतवाहीनी शोती व विकास संस्था, 
संगमनेर, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर 


अमृतवाहीनी मॉडेल स्कूल, संगमनेर, ता. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 


२९ 


राजूर 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, 
प्रवरानगर, मु. पो. ळोणी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर 


प्रवरा पब्लिक स्कूल, प्रवरानगर, ता. 
राहता, जि. अहमदनगर 


30 


राजूर 


फाऊंडेठन फॉर रुरल इंटिग्रेशन 
एज्युकेशन अँन्ड डेव्ह सर्व्हिसेस, मुंबई 


रामराव आदिक पब्लिक स्कूल, निपाणी 
वडगाव, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 


२३१ 


राजूर 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, 
प्रवरानगर, मु. पो. लोणी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर 


प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


३२ 


राजूर 


आंतरभारती रुरल SCNT 
संस्था, विरगाव, ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 


धर्मवीर आनंदराव दिघे, soar मिडीयम 
स्कूल, विरगाव, ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 


२३ 


राजूर 


अभिनव शिक्षण संस्था, नवलेवाडी, 
ता. अकोळे, जि. अहमदनगर 


श्री. मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक 
इंग्लिश मिडीयम स्कूल, अकोले, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


२४ 


राजूर 


प्रसाद ग्रामीण शिक्षण संस्था, गणेगाव, 
पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. अहमदनगर 


श्री. बाळासाहेब वाणी सेंट्रल स्कूल, 
गणेगाव, पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. 
अहमदनगर 


३५ 


राजूर 


विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


ओम गुरुदेव इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 


३६ 


राजूर 


विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


आत्मा मलिक SCM स्कूल, 
(9.8.5.£.) कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


३७ 


राजूर 


सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व 
शैक्षणिक संस्था, भानसहिवरे, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


ज्ञानेश्वर इंटरनशनल स्कूल (C.BS.E), 
भानसहिवरे, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


3¢ 


राजूर 


सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व 
शैक्षणिक संस्था, भानसहिवरे, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


ज्ञानेश्वर पब्लिक 
भानसहिवरे, ता. 
अहमदनगर 


स्कूल (SSC) 
नेवासा, जि. 


38 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुर्ती पब्लिक स्कूल, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


९४० 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुती पब्लिक स्कूल, ता. शेवगाव, जि. 
अहमदनगर 


४१ 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुर्ती पब्लिक स्कूल, ढोर जळगाव ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


अरुणोदय बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास aoe 
राजूर | संस्था, श्रद्धा 8 eee ate केदारेश्वर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
४२ | राजूर , श्रद्धा ल ह मुळगाव ता. saa, RH. oremesne 
गं ह ता a. , जि. अहमदनगर 
गणेशवाडी स्टेशन रोड, अहमदनगर 
स्व. भाऊ दाजी पाटील देशमुख 
राजूर तवां कोतूळ 3 कोतूळ पब्लिक स्कूल, कोतूळ, जि. 
४३ राजूर | ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण, व ला र 
ल सक ae , जि. अहमदनगर 
ता. , जि. अहमदनगर 
के. मातोश्री भागीरथ सिताराम निघुते | लोटस इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
४४ | राजूर | मेमोरीअल फाऊंडेशन, संगमनेर जि. | वडगावपान, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर अहमदनगर 
न एस.एन.डी. इंग्लिश मेडीयम पब्लिक 
ae जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी, स्कुल क बाभुळगाव र : noes 
४५ | नाशिक eae oem य , ता. , जि. 
ता. , जि. नाशिक mae 
नाशिक (सीबीएसई) 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तथापि, योजनेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने माहिती न भरलेल्या 
एका शाळेची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील 
प्रमाणे आहे. 


प्रकल्प 
कट कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 
राजूर अल्फा एज्युकेडान एन्ड सोडल | आयझक show मेडियम स्कूल, 
a राजूर का य्य peachy काड 
फाऊंडेशन ,ता.पारनेर, जि.अहमदनगर. 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या एका नामांकित 
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (१ एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (2) शासकीय इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतची 
कार्यवाही अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी त्यांचे स्तरावरुन करावी. 
समायोजनानंतर कार्यपुर्ती अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


४. उपरोक्त नियमित करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांना कमाळ ५० विद्यार्थी वाटप 
करण्यात यावे. हे करताना योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० टक्के ठेवण्यात यावे. विद्यार्थी 
प्रवेशाबाबत संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी विद्यार्थ्याचे शाळेकडे प्राप्त झालेले अर्ज ही ग्राह्य 
धरावेत. 


५. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


६. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील तसेच अपर आयुक्‍त 
आदिवासी विकास, नाशिक हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय व नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
जबाबदारी पार पाडतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


७. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११६५८४९२१२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
A Y A N p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d831cbc0858b00a 
86d17202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9CE356F 38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E8 
75A7ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS. 
Date: 2023.08.31 17:01:11 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 


१०) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 

११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


93) Ud संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
१४) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


